सन २०१८-१९ करीता महाराष्ट्र 
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 
योजनांतर्गत (MEMS) कार्यान्वित 
रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती 
खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. (ऑक्टोबर,२०१८ व 
नोव्हेंबर,२०१८चे ७० टक्के देयक). 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र.११९/ आरोग्य -३ 
१०वामजला, गो.ते. संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
तारीख: ३१ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०११/प्र.क. 
२२४/आरोग्य-३, दिनांक २८ मार्च, २०१३. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पीएचडी-३००११/ प्र.क्र. ३८७/ 
२०१६/ आरोग्य ७, दिनांक १५ जून, २०१६ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क. 
११९/आरोग्य-३, दिनांक २५.०४.२०१८, दि.०४.०६.२०१८, दि.०२.०७.२०१८, 
दि.२१.०८.२०१८, दि.०५.११.२०१८, दि.१७.११.२०१८ व दि.१०.१२.२०१८. 

आरोग्य सेवा संचालनालयाचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-३/टे-४/राज्यस्तर/अनु. 
वितरण/१८-१९/8७/२०३५-३६/५१२६-२७/५१२८-२९/२०१८,दि. २४.१२.२०१८. 


२ 


— 


3 


— 


8 


— 


प्रस्तावना :- 
राज्यात आपदग्रस्तास तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी याकरीता अत्याधुनिक दळणवळण 


यंत्रणेसह वैद्यकीय उपकरणांनी सुसज्ज अशा रुग्णवाहिकांची सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून खुली निविदा मागवून या योजनेसाठी सेवा पुरवठादाराची 


निवड करण्यासाठी झासन निर्णय, दि.२८.१०.२०१० अन्वये अप्पर मुख्य सचिव (आरोग्य) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली निविदा समिती स्थापन करण्यात आळी होती. सदर निविदा समितीने 
मे.बी.व्ही.जी.इंडीया यांनी सादर केलेली निविदा पात्र ठरवून संपुर्ण राज्यात २३३ अँडव्हान्स लाईफ 


UAE (ALS) आणि ७०४ बेसिक लाईफ Bret (BLS) अश्या एकूण ९३७ रुग्णवाहिकांची 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र.११९ / आरोग्य -३ 


आपत्कालिन प्रतिसाद सेवा (EMS) पुढील ५ वर्षात राबविण्यासाठी मे.बी.व्ही.जी.इंडीया या सेवा 


पुरवठादारास शासन निर्णय,दिनांक २८ मार्च, २०१३ अन्वये कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.सदर 


योजना दिनांक २६ जानेवारी, २०१४ पासून कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेस सन २०१४- 


१५ व २०१५-१६ मध्ये काही प्रमाणात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत केंद्र शासनाकडून अनुदान 


प्राप्त होत होते आणि उर्वरित अनुदान राज्य योजनेतून वितरीत करण्यात येत होते. उपरोक्‍त अ. 


क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१६-१७ पासून सदर योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना 


कडून संचालक, आरोग्य सेवा यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. यास्तव सन २०१६-१७ 


पासून सदर योजना राज्य योजना म्हणून कार्यान्वीत आहे. 


शासन निर्णय :- 
आता या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना अंतर्गत 


कार्यान्वित असलेल्या सुसज्ज रुग्णवाहीकांवरील आवर्ती खर्चासाठीच्या सन २०१८-१९ मधील माहे 
ऑक्टोबर,२०१८ च्या एकूण रु.२३,७१,५८,७७४/- या देयकाच्या ७० टक्के रु.१६,६०,११,१४२/- 
(रु.सोळा कोटी साठ लक्ष अकरा हजार एकरे बेचाळीस मात्र) तसेच माहे नोव्हेंबर, २०१८ च्या एकूण 


रु.२३,४४,३२,१०४/- या देयकाच्या ७० SEH रु.१६,४१,०२,४७३/- (रु.सोळा कोटी एक्केचाळीस 


लक्ष दोन हजार चारशे त्र्याहत्तर ATA) असे एकूण रु.३३,०१,१३,६१५/-(रु.तेहतीस कोटी एक लक्ष 
तेरा हजार सहाडो पंधरा मात्र) चे देयक अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२ उपरोक्त रुग्णवाहीकांमार्फत पुरविण्यात आलेल्या सेवांचा तपशील दरमहा शासनास सादर 


करण्यात यावा. करारानुसार मासिक देयकाच्या ७० टक्के रक्‍कम अग्रीम देण्याबाबत तसेच उर्वरीत 
३० टक्के रक्‍कम अदा करतांना दंडाची आकारणी झाळी असल्यास सदर देयकामधून वसूल 


करण्यात यावी. 


३. सदर प्रस्तावातील माहे ऑक्टोबर,२०१८ च्या एकूण रु.२३,७१,५८,७७४/- या देयकाच्या ७० 


टक्‍के रु.१६,६०,११,१४२/- (रु.सोळा कोटी साठ लक्ष अकरा हजार एकऱो बेचाळीस मात्रोहा खर्च 


केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत PIP 2018-19, FMR code 7.4.9 आणि 7.4.10 


अंतर्गत महाराष्ट्र आपत्कालिन वैद्यकीय सेवेसाठी मंजूर असलेल्या रु.२२४८.८० लक्ष या निधीमधून 


भागविण्यात यावा. तसेच माहे नोव्हेंबर,२०१८ च्या रु.२३,४४,३२,१०४/- या एकूण देयकाच्या ७० 


टक्के रु.१६,४१,०२,४७३/- (रु.सोळा कोटी एक्केचाळीस लक्ष दोन हजार चारी त्र्याहत्तर मात्र) हा 


खर्च मागणी क्र. आर-१, २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ८००, इतर खर्च, पंचवार्षिक 


योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ किमान गरजा कार्यक्रम (०१) (१०) - ट्रॉमा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०१८/प्र.क्र.११९ / आरोग्य -३ 


केअर युनिटची स्थापना - महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, (२२१०४६८९) - १३ - कार्यालयीन 


खर्च या मुख्य लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८ -१९ या वित्तीय 


वर्षासाठी केलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या 


परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग-१, उपविभाग-४ मधील अ.क्र. ११ 


अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच त्यात नमूद अटीची 


पुर्तता करुन सदरचा मंजूरी आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२८१८०३०५७३१७ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


वि Digitally signed by Roshani 
R 0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al e S h Maharashtra, O = Government 


भि Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil t22tocpatment 70 
+05'30' 
(रो.दि.कदम पाटील) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

४. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 

६. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. नियोजन विभाग (का. १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभा ग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

११. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (लेखा शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवड नस्ती (आरोग्य - ३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


